Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 . 


THAN 


AISIIPPI 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन 

शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ , अंक ८ ] 


शुक्रवार , जुलै ३० , २०२१ / श्रावण ८ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ६२.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग ४ - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( असा . ) ( अ . वि . पु ) म . शा . रा . , अ . क्र . २४ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
प्रकरण क्रमांक १ - जा . वै . कलम ९ - अ २०२१ - ढाणकी— 
वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम १ ९ ६५ चे कलम ९ - अ . 

( २ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र मुंबई यांचे कडील परिपत्रक दि . ७ नोव्हेंबर , २०१ ९ . 
( ३ ) सहआयुक्त तथा उपाध्यक्ष , अनुसुचित जमाती तपासणी समिती , अमरावती यांचे प्रकरण क्र . Endt No.JC / TCSC / AMT / 5 / 

510 / Ele / 122019 / 160728 मधील आदेश दि . १६-०३-२०२१ . 


( ४ ) मुख्याधिकारी नगर पंचायत ढाणकी यांचे पत्र जा.क्र . / सा.प्र . / का.अ. / १७ / २०२० / २०२१ , दि . २८-०१-२०२१ आणि पत्र जा.क्र . / 

सा.प्र . / का.अ. / ९ ४ / २०२० / २०२१ दि . ३१-०३-२०२१ . 


( १ ) प्रस्तुत प्रकरणात श्रीमती मंदाकिनी रामकृष्ण धार्मिक उर्फ सौ . मंदाकिनी दिलीप नंदनवार सदस्या , प्रभाग क्र . १२ नगर पंचायत ढाणकी , 
ता . उमरखेड , जि . यवतमाळ या सार्वत्रिक नगर पंचायत , ढाणकी निवडणुकीमध्ये दि . ३०-१२-२०१९ ला अनुसुचित जमाती ( महिला ) या प्रवर्गाच्या 
आरक्षित जागेवर निवडून आल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ९ - अ मध्ये नमूद १२ 
महीन्याच्या विहीत मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याचे मुख्याधिकारी , नगर पंचायत , ढाणकी यांनी संदर्भ क्र . ( ४ ) चे दि . २८-०१-२०२१ 
चे पत्राद्वारे कळविले आहे . त्यावरून सदर प्रकरण सुरू करण्यात आले आहे 

( २ ) श्रीमती मंदाकिनी रामकृष्ण धार्मिक यांनी जात वैधता पडताळणी समिती , अमरावती यांचेकडे त्यांचा अनुसुचित जमाती या प्रवर्गातील हलबी 
या जातीची पडताळणी करणेबाबत दि . २५-०२-२०२० अर्ज सादर केला होता . सदर अर्जावर मा . उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर यांनी रिट याचिका 
क्रमांक २२११/२०२० मध्ये दि . ११-०९ -२०२० ला दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे मा . जात पडताळणी समिती यांनी दि . १६-०३-२०२१ ला निर्णय दिला आहे . 
त्यामध्ये श्रीमती मंदाकिनी रामकृष्ण धार्मिक यांनी त्या अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातील हलबी या जातीचा केलेला दावा अवैध ठरविला आहे . तसेच 
मा . जात पडताळणी समिती यांनी सदर आदेशाद्वारे उपविभागीय अधिकारी , उमरखेड यांनी श्रीमती मंदाकिनी रामकृष्ण धार्मिक यांना हलबी या जातीचा 
अनुसूचित जमाती या प्रवर्गाबाबत दिलेला जातीचा दाखला हा रद्द केलेला आहे . 


( १ ) 


अ . - एक - अ -१ ( १५ ९ ४ ) . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ३० , २०२१ / श्रावण ८ , शके १ ९ ४३ 


( ३ ) प्रकरणात श्रीमती मंदाकिनी रामकृष्ण धार्मिक यांना या कार्यालयामार्फत दि . १४-०६-२०२१ ला नोटीस देण्यात आली वा त्याद्वारे त्यांचे 
म्हणणे मांडण्यासाठी दि . १८-०६-२०२१ ला जिल्हाधिकारी , यवतमाळ यांचेकडे समक्ष उपस्थित राहण्याबाबत कळविण्यात आले होते . दि . 
१८-०६-२०२१ ला प्रकरणात सुनावणी घेण्यात आली . सदर सुनावणीस सौ . मंदाकिनी दिलीप नंदनवार उर्फ मंदाकिनी रामकृष्ण धार्मिक व 
मुख्याधिकारी , नगर पंचायत , ढाणकी उपस्थित होते . 


( ४ ) श्रीमती मंदाकिनी रामकृष्ण धार्मिक यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे मांडले . यामध्ये त्यांनी असे नमूद केले की , त्या नगर पंचायत ढाणकीच्या 
सार्वत्रिक निवडणूक २०१ ९ मध्ये प्रभाग क्र . १२ मधून अनुसूचित जमाती ( महिला ) या प्रवर्गामधून निवडून आल्या आहेत . त्यांनी जात पडताळणी समिती , 
अमरावती यांचेकडे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळणेकरीता प्रकरण दाखल केले होते . परंतु सदर प्रकरण लवकर निकाली काढत नसल्यामुळे त्यांनी रिट 
याचिका क्र . २२११/२०२० मा . उच्च न्यायालय मुंबई , खंडपीठ नागपूर येथे याचिका दाखल करून डायरेक्शन मागीतले होते . मा . उच्च न्यायालय 
मुंबई , खंडपीठ नागपूर यांनी सदर प्रकरण ४ महीन्याच्या कालावधीत निकाली काढण्यासाठी समितीला ११ सप्टेंबर , २०२० रोजीच्या आदेशाने निर्देश 
दिले होते . परंतु ४ महीन्याच्या कालावधीत प्रकरणात निकाल न दिल्यामुळे त्यांनी अवमान याचिका क्र . २८/२०२१ दाखल केली . जात पडताळणी 
समिती , अमरावती यांनी त्यांचे प्रकरण १६ मार्च , २०२१ रोजीच्या आदेशाने निकाली काढले . त्यामध्ये श्रीमती मंदाकिनी रामकृष्ण धार्मिक यांचा हलबी 
या जातीचा अनुसुचीत प्रवर्गाचा दावा अवैध ठरविला आहे . जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाविरूध्द त्यांनी मा . उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर 

येथे 
रिट याचिका क्र . १५२७/२०२१ दाखल करून आव्हानीत केले आहे . श्रीमती मंदाकिनी रामकृष्ण धार्मिक यांनी सादर केलेले खुलास्यासोबत मा . उच्च 
न्यायालय खंडपीठ नागपूर यांनी रिट याचिका क . १५२७/२०२१ मध्ये दि . ३०-०३-२०२१ ला पारीत केलेल्या आदेशाची प्रत जोडली आहे . मा . उच्च 
न्यायालयाने याचिकाकर्ता श्रीमती मंदाकिनी रामकृष्ण धार्मिक यांनी केलेली अंतरिम स्थगनादेशाची मागणी दि . ३०-०३-२०२१ चे आदेशाद्वारे नामंजूर 
केलेली आहे . त्यामुळे या प्रकरणात जिल्हाधिकारी यांना नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ९ - अ नुसार व 
संदर्भ क्र . ( २ ) नुसार प्राप्त अधिकारान्वये आदेश पारीत करण्यास प्रतिबंधीत करणारा स्थगनादेश किंवा निर्देश नाहीत . 
( 4 ) वरील सर्व वस्तूस्थितीवरून व रेकॉर्डवर उपलब्ध असलेले कागदपत्रावरून खालील बाबी स्पष्ट आहेत . 

( अ ) मंदाकिनी रामकृष्ण धार्मिक उर्फ सौ . मंदाकिनी दिलीप नंदनवार या नगर पंचायत ढाणकीच्या सार्वजनिक निवडणूक २०१ ९ मध्ये 
प्रभाग क्र . १२ मध्ये अनुसुचित जमाती ( महिला ) या प्रवर्गातून निवडून आलेल्या नगरसेवक आहेत . 

( ब ) त्यांनी नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १ ९ ६५ चे कलम ९ - अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे १२ महीन्याच्या 
मुदतीच्या आत त्यांची जात वैध असल्याबाबत जात पडताळणी समिती यांनी निर्गमित केलेले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाहीत . कलम 
९ - अ मध्ये देण्यात आलेली १२ महीन्याची मुदत अनिवार्य व आज्ञार्थी ( mandatory ) आहे आणि ती मुदत संपलेली आहे . 

( क ) मंदाकिनी रामकृष्ण धार्मिक उर्फ सौ . मंदाकिनी दिलीप नंदनवार यांचा अनुसूचीत जमाती प्रवर्गातील हलबी या जातीचा दावा जात 
पडताळणी समिती यांनी दि . ३१-०३-२०२१ च्या आदेशाद्वारे अवैध ठरविलेला आहे . तसेच उपविभागीय अधिकारी , उमरखेड यांनी त्यांना 
दि . १७-०२-२०२० ला अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातील हलबी या जातीचे दिलेले जात प्रमाणपत्र सुध्दा रद्द केले आहे . 

वरील निष्कर्षावरून मी अमोल येडगे , जिल्हाधिकारी यवतमाळ मला मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांनी दि . ७ नोव्हेंबर , २०१ ९ च्या 
परिपत्रकाद्वारे ( संदर्भ क्र . २ ) प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे . 


आदेश 


क्रमांक नपप्र - कार्या ४ - ९८२-२०२१. 


मंदाकिनी रामकृष्ण धार्मिक उर्फ सौ . मंदाकिनी दिलीप नंदनवार , सदस्या , प्रभाग क्र . १२ , नगर पंचायत ढाणकी , ता . उमरखेड , जि . यवतमाळ 
यांनी जात वैधता पडताळणी समितीने निर्गमित कलेले जात वैधता प्रमाणपत्र निवडणूक दिनांकापासून नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ९ - अ मधील विहीत मुदत १२ महीन्याच्या आत सादर न केल्यामुळे त्यांची दि . ३०-१२-२०१९ रोजी नगर पंचायत सदस्य 
म्हणून झालेली निवड भूतलक्षी प्रभावाने याद्वारे रद्दबातल करण्यात येत आहे आणि त्यांचे नगरसेवक हे पद रिक्त झाल्याचे याद्वारे घोषित करण्यात येत 
आहे . 


प्रकरणातील आदेश संबंधितांना कळविण्यात यावा . 


यवतमाळ : 


अमोल येडगे , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 


दिनांक २८ जुलै २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ३० , २०२१ / श्रावण ८ , शके १ ९ ४३ 


3 


भाग १ - अ ( असा . ) ( अ . वि . पु ) म . शा . रा . , अ . क्र . २५ . 

प्रकरण क्रमांक २ - जा . वै . कलम ९ - अ २०२१ / ढाणकी . 
वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ९ - अ . 

( २ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र मुंबई यांचे कडील परिपत्रक दि . ७ नोव्हेंबर , २०१ ९ . 
( ३ ) सहआयुक्त तथा उपाध्यक्ष , अनुसूचित जमाती तपासणी समिती , अमरावती यांचे प्रकरण क्र . Endt No.JC / TCSC / AMT / 5 / 

510 / Ele / 122019 / 160727 मधील आदेश दि . २६-०३-२०२१ . 


( ४ ) मुख्याधिकारी नगर पंचायत ढाणकी यांचे पत्र जा.क्र . / सा.प्र . / का.अ. / १७ / २०२० / २०२१ , दि . २८-०१-२०२१ आणि पत्र जा.क्र . 

सा.प्र . / का.अ. / ११७ / २०२१ / २०२२ , दि . २ ९ - ०४-२०२१ . 


( १ ) प्रस्तुत प्रकरणात रमेश लक्ष्मण पराते , सदस्य , प्रभाग क्र . १३ नगर पंचायत ढाणकी , ता . उमरखेड , जि . यवतमाळ या सार्वत्रिक नगर 
पंचायत , ढाणकी निवडणुकीमध्ये दि . ३०-१२-२०१९ ला अनुसूचित जमाती या प्रवर्गाच्या आरक्षित जागेवर निवडून आल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्र नगर 
परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ९ - अ मध्ये नमूद १२ महिन्याच्या विहीत मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 
केले नसल्याचे मुख्याधिकारी , नगर पंचायत , ढाणकी यांनी संदर्भ क्र . ( ४ ) चे दि . २८-०१-२०२१ चे पत्राद्वारे कळविले आहे . त्यावरून सदर प्रकरण 
सुरू करण्यात आले आहे . 


( २ ) रमेश लक्ष्मण पराते यांनी जात वैधता पडताळणी समिती अमरावती यांचेकडे त्यांचा अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातील हलबी या जातीची 
पडताळणी करणेबाबत दिनांक १३-०२-२०२० ला अर्ज सादर केला होता . सदर अर्जावर मा . उच्च न्यायालय मुंबई , खंडपीठ नागपूर यांनी रिट याचिका 
क्र . २२१२/२०२० मध्ये दिनांक १ ९ -० ९ -२०२० ला दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे मा . जात पडताळणी समिती यांनी दिनांक २६-०३-२०२१ ला निर्णय दिला 
आहे . त्यामध्ये रमेश लक्ष्मण पराते यांचा अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातील हलबी या जातीचा केलेला दावा अवैध ठरविला आहे . तसेच मा . जात पडताळणी 
समिती यांनी सदर आदेशाद्वारे उपविभागीय अधिकारी , उमरखेड यांनी रमेश लक्ष्मण पराते यांना हलबी या जातीचा अनुसूचित जमाती या प्रवर्गाबाबत 
दिलेला जातीचा दाखला हा रद्द केलेला आहे . 


( ३ ) प्रकरणात रमेश लक्ष्मण पराते यांना या कार्यालयामार्फत दिनांक १४-०६-२०२१ ला नोटीस देण्यात आली व त्याद्वारे त्यांचे म्हणणे 
मांडण्यासाठी दिनांक १८-०६-२०२१ ला जिल्हाधिकारी , यवतमाळ यांचे समक्ष उपस्थित राहण्याबाबत कळविण्यात आले होते . दिनांक १८-०६-२०२१ 
ला प्रकरणात सुनावणी घेण्यात आली . सदर सुनावणीस रमेश लक्ष्मण पराते व मुख्याधिकारी , नगर पंचायत , ढाणकी उपस्थित होते . 


( ४ ) रमेश लक्ष्मण पराते यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे मांडले . यामध्ये त्यांनी असे नमूद केले की , ते नगर पंचायत , ढाणकीच्या सार्वत्रिक निवडणूक 
२०१ ९ मध्ये प्रभाग क्र . १३ मधून अनुसूचित जमाती या प्रवर्गामधून निवडून आले आहेत . त्यांनी जात पडताळणी समिती , अमरावती यांचेकडे जात वैधता 
प्रमाणपत्र मिळणेकरीता प्रकरण दाखल केले होते . परंतु सदर प्रकरण लवकर निकाली काढत नसल्यामुळे त्यांनी रिट याचिका दिनांक २२१२/२०२० 
मा . उच्च न्यायालय मुंबई , खंडपीठ नागपूर येथे दाखल करुन डायरेक्शन मागितले होते . मा . उच्च न्यायालय मुंबई , खंडपीठ नागपूर यांनी सदर 
प्रकरण ४ महीन्याच्या कालावधीत निकाली काढण्यासाठी समितीला ११ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या आदेशाने निर्देश दिले होते . परंतु ४ महिन्याच्या 
कालावधीत प्रकरणात निकाल न दिल्यामुळे त्यांनी अवमान याचिका क्र . २७/२०२१ दाखल केली . जात पडताळणी समिती , अमरावती यांनी त्यांचे प्रकरण 
क्र . ३१ मार्च २०२१ रोजीच्या आदेशाने निकाली काढले . त्यामध्ये रमेश लक्ष्मण पराते यांचा हलबी या जातीचा अनुसूचित प्रवर्गाचा दावा अवैध ठरविला 
आहे . जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाविरुद्ध त्यांनी मा . उच्च न्यायालय मुंबई , खंडपीठ नागपूर येथे रिट याचिका क्र .५४३४ / २०२१ दाखल करून 
आव्हानीत केले आहे . रमेश लक्ष्मण पराते यांनी सादर केलेले खुलास्यासोबत मा . उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर यांनी रिट याचिका क . ५४३४/२०२१ 
मध्ये दि . ०७-०४-२०२१ ला पारीत केलेल्या नोटीस बजावणीबाबतच्या आदेशाची प्रत जोडली आहे . सदर रिट याचिकेमध्ये मा . उच्च न्यायालयाने आज 
रोजी पर्यंत कोणताही अंतरिम आदेश किंवा स्थगनादेश याबाबत दिलेला नाही . त्यामुळे या प्रकरणात जिल्हाधिकारी यांना नगर परिषदा , नगर पंचायती 
व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ९ - अ नुसार व संदर्भ क्र . ( २ ) नुसार प्राप्त अधिकारान्वये आदेश पारीत करण्यास प्रतिबंधीत करणारा 
स्थगनादेश किंवा निर्देश नाहीत . 


( ५ ) वरील सर्व वस्तुस्थितीवरून व रेकॉर्डवर उपलब्ध असलेले कागदपत्रावरून खालील बाबी स्पष्ट आहेत. 


( अ ) रमेश लक्ष्मण पराते हे नगर पंचायत ढाणकीच्या सार्वत्रिक निवडणूक २०१ ९ मध्ये प्रभाग क्र . १३ मध्ये अनुसूचित जमाती या 
प्रवर्गातून निवडून आलेले नगरसेवक आहेत . 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ३० , २०२१ / श्रावण ८ , शके १ ९ ४३ 


( ब ) त्यांनी नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ९ - अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे १२ महिन्याच्या 
मुदतीच्या आत त्यांची जात वैध असल्याबाबत जात पडताळणी समिती यांनी निर्गमित केलेले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाहीत . कलम 
९ - अ मध्ये देण्यात आलेली १२ महिन्याची मुदत अनिवार्य व आज्ञार्थी ( mandatory ) आहे आणि ती मुदत संपलेली आहे . 

( क ) रमेश लक्ष्मण पराते यांचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील हलबी या जातीचा दावा जात पडताळणी समिती यांनी दि . २६-०३-२०२१ 
च्या आदेशाद्वारे अवैध ठरविलेला आहे . तसेच उपविभागीय अधिकारी , उमरखेड यांनी त्यांना दि . २०-०९ -२०१७ ला अनुसूचित जमाती या 
प्रवर्गातील हलबी या जातीचे दिलेले जात प्रमाणपत्र सुध्दा रद्द केले आहे . 

वरील निष्कर्षावरून मी अमोल येडगे , जिल्हाधिकारी , यवतमाळ मला मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांनी दि . ७ नोव्हेंबर २०१ ९ च्या 
परिपत्रकाद्वारे ( संदर्भ क्र . २ ) प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे . 


आदेश 


क्रमांक : नपप्र - कार्या ४ - ९८४-२०२१. 


रमेश लक्ष्मण पराते , सदस्य , प्रभाग क्र . १३ , नगर पंचायत ढाणकी , ता . उमरखेड , जि . यवतमाळ यांनी जात वैधता पडताळणी समितीने निर्गमित 
केलेले जात वैधता प्रमाणपत्र निवडणूक दिनांकापासून नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ९ - अ मधील विहीत 
मुदत १२ महिन्याच्या आत सादर न केल्यामुळे त्यांची दि . ३०-१२-२०१९ रोजी नगर पंचायत सदस्य म्हणून झालेली निवड भूतलक्षी प्रभावाने याद्वारे 
रद्दबातल करण्यात येत आहे आणि त्यांचे नगरसेवक हे पद रिक्त झाल्याचे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


प्रकरणातील आदेश संबंधितांना कळविण्यात यावा . 


यवतमाळ : 


अमोल येडगे , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 


दिनांक २८ जुलै २०२१ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


